प्रशासकीय मान्यता 


जालना, जिल्हा जालना न्यायालयीन 
इमारतीच्या परिसरात जिल्हा व सत्र 
न्यायाधिश यांचेसाठी ४, दिवाणी न्यायाधीश 
(वरिष्ठ स्तर) यांचेसाठी ४, दिवाणी न्यायाधिश 
(कनिष्ठ स्तर) यांचेसाठी ८ अशी एकूण १६ 
निवासस्थाने बांधण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीआरक्यू-१२१८/प्र.क्र.४५/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: १३ जून, २०१९ 


पहा :-१) प्रबंधक, (निरिक्षणे-२), मा.उच्च न्यायालय (अपील शाखा),मुंबई यांचे पत्र क्र. 

IMSS) ६०४१/१९९६, २०९/३२९३, दि.२४ जानेवारी,२०१८. 

२) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना यांचे पत्र क्र. आस्था / १७१/२०१८, 

दि.०४ जानेवारी,२०१८. 
प्रस्तावना: - 

उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ अन्वये जालना, जिल्हा जालना न्यायालयीन इमारतीच्या परिसरात 
जिल्हा व सत्र न्यायाधिश यांचेसाठी ४, दिवाणी न्यायाधीडा (वरिष्ठ स्तर) यांचेसाठी ४, दिवाणी 
न्यायाधिश (कनिष्ठ स्तर) यांचेसाठी ८ अशी एकूण १६ निवासस्थाने बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास 
सादर करण्यात आला होता. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

जालना, जिल्हा जालना न्यायालयीन इमारतीच्या परिसरात जिल्हा व सत्र न्यायाधिठा 
यांचेसाठी ४, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यांचेसाठी ४, दिवाणी न्यायाधिश (कनिष्ठ स्तर) 
यांचेसाठी ८ salt एकूण १६ निवासस्थाने बांधण्याबाबत रु.१०,३८,५२,०००/- (रुपये दहा कोटी 
अडतिस लक्ष बावन्न हजार फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमुद केलेल्या 
विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


रक्‍कम रूपये 
(आ | | 
इमारत बांधकाम - 1 
जिल्हा व सत्र न्यायाधिठा यांची ४ निवासस्थाने 
दिवाणी न्यायाधीडा (वरिष्ठ स्तर) यांची ४ निवासस्थाने १,५६,६०,४००/- 


(तळ मजला-- पहिला मजला) 


दिवाणी न्यायाधिठा (कनिष्ठ स्तर) यांचे ८ निवासस्थाने २,०७,८८,१००/- 
(तळ मजला-- पहिला मजल) ia 
ey 
—_ 
a 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२१८/प्र.क्र.४५/का-१३ 


पाणी पुरवठा आणि मलनि:स्सारण (4%) २९,६०,०२५/- 
संकिर्ण बाबी -- 

सरंक्षण भिंत 

अंतर्गत रस्ते 

अग्निशमन यंत्रणा 
_ 4,82,004/- 


i ८8०56 
आकस्मिक खर्च (8%) 
वस्तु व सेवा कर (१२%) 
ae १०,३८,५२,०३६/- 
ca 90,8, 49,0007 


२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 

वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 

अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. 

क) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून 
सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

ड) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही- २०१३/ 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/ प्र.क्र.६०/ 

इमारती-२, दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-७, ४२१६- गृहनिर्माणावरील भांडवली खर्च-०१, 
शासकीय निवासी इमारती (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना) ७००, इतर गृहनिर्माण- (०१) न्यायदान- 
केंद्र पुरस्कृत योजना (राज्य/केंद्र हिस्सा) (०१)(०१) मोठी बांधकामे व (०३) (०४) मोठी बांधकामे-५३ मोठी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२१८/प्र.क्र.४५/का-१३ 


बांधकामे (४२१६०२९१) (४२१६०५२२)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात 
तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:११८/इमा-२, 
दि.०५/०३/२०१९ रोजी दिलेल्या सहमतीने आणि वित्त विभाग शासन निर्णय क्र: विअप्र-२०१३/ 
प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ दि.१७ एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम 
नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
संबंधित सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६१३१६२४१९८११२ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


itally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 
Yvernment Of Maharashtra, 0 


Amogh 


, ou=Law and 
tment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
1602841 4c43d0cc10d82acab3b732c4edd5 


2.5: 
 6e818f8a3b355588753, 
S h a mM ka nt Ka | oti serialNumber=9ebeebf21dc54ceec5 1 e6d5ffc84bb94ca6af8949 
7279007d66e97dc13547037, cn=Amogh Shyamkant Kaloti 


Date: 2019.06.13 16:11:23 +05'30' 


(अ.श्या.कलोती) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा.सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

२. मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

३. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

४. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय , मुंबई, 

५. प्रबंधक (निरीक्षणे-२), मा.उच्च न्यायालय (अपिल शाख) , मुंबई, 

६. प्रमुख जिल्हा व सत्र TTA, जिल्हा व सत्र न्यायालय, जालना, 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, नागपूर, 

८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद, 

९. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद, 

१०. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जालना (मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे 
यांच्यासह) 

११. उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्र.३, जालना, 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना, 

१३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१४. वित्त विभाग/व्यय-५,मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१५. नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२१८/प्र.क्र.४५/का-१३ 


१६. अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा मजला, 
नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई 

१७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१८.कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व १२,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१९. निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


